निर्लेखित वाहनांऐवजी नवीन वाहन खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:-१. शासन शुद्धीपत्रक, निर्णय क्र: लेखा-२०२२/प्र.क्र.१२१/ई-६, दि. २९ जानेवारी, २०२४ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.वाहन२०२४/प्र.क्र.११/विनियम, दि.०२.०२.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक- 
उपरोक्त वाचा १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये “जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 


अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे करीता रु.१० लाख पर्यंत किंमत मर्यादा असलेल्या १ कार” ऐवजी “जमाबंदी आयुक्‍त 


आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे करीता रु.१२ लाख पर्यंत किंमत मर्यादा असलेल्या १ कार” असे 


वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥8॥/99॥(॥9.9०४.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१८३८१२३११९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
R A M E S H N A M D EF O Enc VERNMENT OF ARRAS SsSREVENUEAND FORE 


2.5.4.20=0c1 9f5aff07e8e0323 1 6c50df2eee86d4eadc6e4acle502c4ce53a7762e7e059, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B42F 1BB542CD2BC481C3C6F994B28EBD58BB368E14A9C6CBD23808C 
8315A965C, cn=RAMESH NAMDEO JAGTAP 


Date: 2024.02.14 18:47:21 +05'30' 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-- १ जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २. मुंबई/नागपूर 
3) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) वित्त विभाग व्यय-१०/विनियम, मंत्रालय मुंबई ४०००३२ 
५) महसूल व वन विभाग/ब-१ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
६) निवड नस्ती (ई-६). 


